आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात जनजाती 
उपयोजना क्षेत्राकरीता केंद्रवर्ती 
अर्थसंकल्प योजनेसाठी निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष २२२५ १७०४) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २९ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.३.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्र.न्यूबयो-२०२३/प्र.क्र.३४/कार्या-९, दि.२३.३.२०२३. 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र. न्यूबयो-२०२३/प्र.क्र. 38 (भाग १)/कार्या-९. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जनजाती उपयोजना क्षेत्राकरीता केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प या 
योजनेंतर्गत संयुक्‍त दायित्व गटाच्या माध्यमातून पथदर्शी दुग्धविकास प्रकल्प आदिवासी विकास 
विभागाच्या अधिनस्त नंदूरबार, जव्हार, डहाणू व कळवण, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत 
राबविण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यास 
अनुसरुन शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखाली राबविण्यात येणाऱ्या संयुक्‍त 
दायित्व गटाच्या माध्यमातून पथदर्शी दुग्धविकास प्रकल्पासाठी रु.१५९३०.५० लाख इतका निधी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरणासाठी वितरीत करण्याबाबत आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांच्याकडून निधी वितरणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावास 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली जनजाती उपयोजना 
क्षेत्राकरीता केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प या योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध 
अर्थसंकल्पित निधीमधून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


(रु. लाखात) 
योजना लेखाशीर्ष | बाब । सन २०२२-२३ | यापूर्वी । सदर शा. नि. अन्वये 
साठी सुधारीत । वितरीत वितरीत येत 
अंदाज निधी असलेली तरतूद 
किक कक: a oe 8.7 071700 द 
जनजाती उपयोजना | २२२५१७०४ | ५०, इतर 
क्षेत्राकरीता केंद्रवर्ती खर्च २४५००.०० | ८३२३.१४ १५९३०.५० 
अर्थसंकल्प 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१५९३०.५० लाख (अक्षरी रुपये एकशे एकोणसाठ कोटी तीस लाख 


पन्नास हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर योजना शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत राबविण्यात येत 


असल्याने सदर वितरीत निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, 


शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांना उपलब्ध करुन द्यावा. 


४. वितरीत निधीचा विनियोग संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसारच 


करण्यात यावा. तसेच सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील 


दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


५. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 


उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 


माहिती आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३२३-२३/व्यय-१४, fF.24.03.2023 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८२०५६५१९२२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


DN: c=IN, ०२6७0४६१५६ OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA अया 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfas: 


D EVA RA M 7 1cad3864b9b289879d173b67fcd 
pe ICode=400032, ‘Maharashti 
INumber=F617DED8E7182679ED107E6351116 
0B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 


BHAWARI Sone 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

९. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


